मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

सन २०१९-२० साठी भाग भांडवल 

अंशदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२०. 
वाचा - 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: अविवि-२००८/ १७१०/ प्र.क्र.२३०/ ०८/ 

का.८, दिनांक ०६ जून, २०१३, 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९, 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक २० जानेवारी, २०२०, 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक १३ मार्च, २०२०, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०२०/का.८, 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२०. 


२ 


कि. a a कक 


षु 


प्रस्तावना :- 


मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रु.५००.०० 
कोटीपर्यंत वाढविण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक ०६.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. अद्यापपर्यंत महामंडळास रु.४६५.६९ कोटी भाग भांडवल देण्यात आळे आहे. मौलाना 
आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान, (४२३५०२३३)- अंशदान (कार्यक्रम) 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये रु.२५.०० कोटी (रुपये पंचवीस कोटी 
wed) इतका निधी भागभांडवल म्हणून अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.५ च्या शासन 
निर्णयान्वये रू.१५.०० कोटी भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ४ येथील वित्त विभागाच्या 
दिनांक१३.०३.२०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाज निश्चित झालेले असून सदर 
सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेतच अटी शार्ती व सूचनांच्या अधिन राहून निधीचे वितरण करण्यास प्रशासकीय 
विभागांना मान्यता दिलेली आहे. सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजाव्दारे या योजनेकरिता रू.२५.०० कोटी 
भागभांडवल वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता उर्वरित रु.१०.०० कोटी (अक्षरी 
रुपये दहा कोटी फक्त) इतके भागभांडवल वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरिता रु.१०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी भागभांडवल म्हणून वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०/का.८ 


2. उपरोक्त भागभांडवल मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना प्रदान 
करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम एकरकमी पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे नावे 
काढण्यात यावा. 


४. वरील भाग भांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावाव तो 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
लेखाशिर्ष :- 

मागणी क्रमांक झेडई-२, 

४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च 

०२, समाजकल्याण, 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (योजनांतर्गत), 

राज्य योजनांतर्गत योजना, 

(०१) महामंडळांना सहाय्य, 

(09)(02) मौळाना आझाद अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम) 

(४२३५ 0233) 

३२ अंशदाने. 


५. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या भागभांडवलाचे 
प्रमाणपत्र (ऐअर सर्टिफिकेट) महामंडळाने शासनास सादर करावे. कर्ज वसुलीबाबत सर्व उपाययोजना प्रभावीपणे 
राबविण्यात याव्यात. नवीन कर्जाच्या अर्जांचे ऑन लाईन नोंदणीकरण, कर्ज मंजूरी आदेशासोबत लाभार्थ्यांस व 
जामिनदारास कर्ज परतफेड TH देण्यात यावा. सदर भाग भांडवल हे योजनांतर्गत निधीतील असल्यामुळे 
अल्पसंख्याक विकास विभाग व वित्त विभागाद्वारे मंजूर केलेल्या योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा. सदरचा खर्च 
करण्यापूर्वी यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटींची तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
सूचनांची पूर्तता करण्यात यावी. 


६. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / टेंडर नियमावली व नियमांचे / 
प्रक्रियेचा अवलंब करुन / वित्तीय अधिकारांच्या (financial power) मर्यादेत / PWD मॅच्युअळचे अधीन राहून/ C.V.C 
च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक/ तरतूदीनुसार / 
बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम 
/ अधिकाराचा भंग /अटी व afar भंग होणार नाही याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०२०/प्र.क्र.४/२०/का.८ 


७. 


G: 


सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद ७ येथील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधीळ अटींची तसेच दि.२२ 
जानेवारी, २०२० व दि.१३ मार्च, २०२० च्या परिपत्रकांतील अटींची पुर्तता होत प्राप्त मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००३१९११५६५२०५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. 
Sonavane 


Digitally signed by Din 


esh M, Sonavane 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 


Development Departm: 


ent, postalCode=400032, st=M 


ostalCode=400032, harashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e092 


7ff26cO0f01 6fdf, 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512ea7 
ines onavane 


88889af1515751abc0181, cn=Di 
:29 +05'30" 


Date: 2020.03.19 12:00: 


(दि.मा.सोनवणे) 


h M. 5000१ 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-0 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 
सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


AD 


CS 0८ w 


4 


८४) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


N ८5. 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -१ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 
) 
) 
) 
) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 


me) 


व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 


qo) अवर सचिव, कार्यासन-७, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती करण्यात येते 


की, त्यांनी उक्त रक्‍कम B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 
११) रोख शाखा, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


